ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड व अंबरनाथ तालुक्‍यातील 
ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०५ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र. 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नतती-१०८/५४०, दि.०४/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये ठाणे 
जिल्ह्यातील मुरबाड व अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, ठाणे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
ठाणे यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, ठाणे 
यांचा ठराव विचारात घेऊन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत असलेल्या रस्त्यावर कुठलेही काम प्रस्तावित 


करण्यात येणार नाही. या अटीवर ठाणे जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
क्र. एकूण लांबी | नंतरचा 
(कि.मी) | क्रमांक 
; . | पवाळे-कोलळठण-भादाडे-कासगाव- ।१) इजिमा मार्ग १८२ ६०.४४ प्रमुख 
किसळ-टोकावडे-चासोळे-फांगळोशी | सा.क्र.०/०० ते १२/०० कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
-मेर्दी-न्याहाडी-वाल्हीवरे -थिवबी - २ इजिमा APT १८३ मार्ग- ८० 
सावर्णे रा.म.मा. क्र. २२२. सा.क्र.०/०० ते १३/३४० कि.मी. 
३) इजिमा मार्ग-१४५ 
सा.क्र.२०/१०० ते २७/८०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


४ इजिमा मार्ग १८१ 
सा.क्र.०/०० ते १२/०० कि.मी. 
५) इजिमा मार्ग १७९ 
सा.क्र.०/०० ते १६/७०० कि.मी. 

२. | नढई- दहिगाव - खाटेघर - म्हासड । इजिमा मार्ग-१८७ २५.१० प्रमुख 
- नाटिवली - जांभूर्डे - डोंगरन्हावे सा.क्र.०/०० ते १२/१०० कि.मी. | कि.मी जिल्हा 

इजिमा मार्ग -१८९ मार्ग-८१ 
सा.क्र.०/०० ते १३/०० कि.मी. 

३. | कासगाव-खुटल-रा.म.मा.क्र.६१ - इजिमा मार्ग-१८८ १४.४० प्रमुख 
नांदगांव - मानिवली- तळवली ते सा.क्र.०/०० ते १४/४०० कि.मी. | कि.मी जिल्हा 
मिल्हे. मार्ग-८२ 

४. | सागडबाव-चांग्याचापाडा इजिमा मार्ग- १४२ २९.१० प्रमुख 
(रा.मा.क्र.-५०- घोड्याचापाडा- सा.क्र.०/०० ते १/५०० कि.मी. । कि.मी जिल्हा 
किसळ रस्ता. इजिमा मार्ग- १४५ मार्ग-८३ 

सा.क्र.०/०० ते २०/१०० कि.मी. 

५. | पोटगांव -साबरीचापाडा-मासले १) इजिमा १८४ १९.०० | प्रमुख 
राज्यमार्ग क्र.८० बारवी धरण सा.क्र.०/०० ते १/५०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
पिंपळोली चरगाव चरगांव- कारव- २) ग्रामा १०० मार्ग-८४ 
वांगणी स्थानक. सा.क्र.०/०० ते १/५०० कि.मी. 

३) इजिमा मार्ग १७२ 
सा.क्र.०/०० ते ८/०० कि.मी. 
४ इजिमा मार्ग १७३ 
सा.क्र.०/०० ते १०/५०० कि.मी 

६. । बदलापूर-कान्होरा-काराव वांगणी १) इजिमा १७८ ९.०० प्रजिमा-४९ 
(रे.स्टे.) -डोणे रस्ता. सा.क्र.०/०० ते ७/०० कि.मी. कि.मी. मध्ये 

2) ग्रामा १७३ समाविष्ठ 

सा.क्र.०/०० ते २/००० कि.मी. एकूण 
लांबी- 
३८.०३ 
कि.मी. 

७. | प्रजिमा-६3 ते आपटे खरीड-कानवे- । १ इजिमा १५६ २१.५० प्रमुख 
मुगाव-असनोली-गेगांव रस्ता सा.क्र.०/०० ते २१/५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-८५ 
एकूण १७०.५४ 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७०.५४ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५३०.९७-- १७०.५४) म्हणजेच ७०१.५१ कि.मी. 
इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६७.०४ कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (६६९.३४- 
१६७.०४) म्हणजेच ५०२.३०० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (२४९५.५२४-३.५००) म्हणजेच २४९२.०२४ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१७१९४९०३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


? [ a ५ h a n t ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


V | n a y a k fa 0 P a t i | 814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.05 17:21:35 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त,मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,ठाणे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,ठाणे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


